श्री. किशोरकुमार मारोतराव येळे, 
सहायक वनसंरक्षक, यांना पदस्थापना 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. एमएफएस २०२०/प्र.क्र.३८/फ-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :-०४ मे, २०२१ 


पहा : १ शासन आदेशा क्रमांक एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.३८/फ-८ दि.०८/१०/२०२० 
२) शासन आदेशा क्रमांक एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.३८/फ-८ दि.१८/०३/२०२१ 


शासन आदेशा : 

ज्याअर्थी सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गातील श्री.किशोरकुमार मारोतराव येळे 
तत्कालिन सहायक वनसंरक्षक (तेंदू) वाशिम वन विभाग यांना संदर्भ क्र. १ येथील शासन आदेशा 
दि.८/१०/२०२० अन्वये, पोलीस कोठडीत स्थानबध्द केल्याच्या दिनांकापासून पूर्वलक्षी प्रभावाने 
म्हणजेच दि.८/२/२०२० पासून शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. 
२. त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल ) नियम १९७९ चे नियम ४ (५) (क) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करुन या आदेशाद्वारे, श्री. किशोरकुमार मारोतराव येळे, 
सहायक वनसंरक्षक यांना मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर यांच्या दि. ०८/०२/२०२१ 
रोजीच्या निर्णयाचे अधीन राहून शासन सेवेत पुर्नस्थापनेनंतर कोकण-२ महसूली विभागांतर्गत 
उपसंचालक-१, वनप्रशिक्षण संस्था, हहापूर या अकार्यकारी रिक्‍त पदावर पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 
३.  श्री.किशोरकुमार मारोतराव येळे, सहायक वनसंरक्षक याच्या विरुध्द अभियोग दाखल 
करण्याची व विभागीय चौकशीची कार्यवाही त्यांच्या पुर्नस्थापनेनंतरही चाळू राहील. तसेच त्यांनी 
नियुक्तीच्या ठिकाणी या आदेझाच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. 


सदर शासन STS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर वर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५०४१५३६१२२८१९ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Ani) Niwrutti 
Dhas 


(अनिल धस) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 


श्री. श्रीकेशोरकुमार मारोतराव येळे, सहायक वनसंरक्षक (तेंदु) वाशिम वन विभाग 
(प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेमार्फत) 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस २०२०/प्र.क्र.३८/फ-८ 


प्रतिलिपी: माहिती व आव्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (कार्मिक) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (प्रशासन दुय्यम संवर्ग) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) यवतमाळ /ठाणे 
५. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक) वाशिम वन विभाग, वाशिम. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/परिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ / ठाणे 
८. निवडनस्ती, फ-८ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


